जि.यवतमाळ येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता 


गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र. 249 /१७/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, यवतमाळ यांचे पत्र क्र.अका/सा.नि/कावि- 
१३०३/२०१९, दि.०५.११.२०१९ 


शासन Ba LUE? निर्णय :- 


जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, यवतमाळ कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 
साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी 
करुन तांत्रिक सहमतीसह रु.११६६.१९ लक्ष इतक्या किमतीचा प्रस्ताव दि.०५.११.२०१९ च्या पत्रान्वये 
प्रशासकीय मान्यतेस्तव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


२. सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे 
विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


Sr. Particulars of scope Amount Rs. 
No. 
(A) | ESSENTIAL Items Cost Rs. 
1 | (a) Building proper (Scope) 
Area of Building in sqm. G.F 44958326.00 
Water proofing treatment 2881944.00 
Cost of Construction 47840270.00 


2. Electrification 


b) Internal (11 %) over (A) 5262429.70 
a) External (Transformer, MSEB charges, etc 3827221.60 
8%) 
Electrification 9089651.30 


3. Water supply and sanitation (5%) over (A) 2392013.50 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र. २५१/१७/३३ 


4. Miscellaneous Items 
Internal Road 4044000.00 
Compound wall 2121600.00 
Plinth Protection 823600.00 
C.C drain 873600.00 
Ele.water pump and pipe line 500000.00 
Street light 200000.00 
Lightening arrester 200000.00 
Furniture minimum (Rs.5000/sqm) 5388250.00 
Antitermite Treatment 100000.00 
Rain Water Harvesting 478402.70 
Soil Investigation 200000.00 
Land development, land scapping 300000.00 
Amenities for handicapped 200000.00 
Garden development and landscaping 700000.00 
Dismantling 500000.00 
1200000.0 
Add for watch Towers 4 Nos 0 
4000000.0 
Fire fighting arrangement 0 
Bio digester 100000.00 
parking 700000.00 
Total 22629452.70 
Sub Total A (1+2+3+4) $1951387.50 
(B) | OPTIONAL ITEMS 
Solar light / Solar energy system 2000000.00 
DG sets 2000000.00 
C.C. TV cameras 1500000.00 
Architectural charges 956805.40 
External toilet with guard room 700000.00 
Air conditioning 500000.00 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र. २५१/१७/३३ 


Fresh air plant 1500000.00 
Sub Total (B) 9156805.40 
Total (A=B) 91108192.90 
Add on Contingencies 4% 3644328.00 
Price Escalation on (A) 0% गि 
Add 1.5 % Quality control testing 
charges 1.5 % 1366623.00 
Add 1 % Work Insurance Charges 0.5 % 455541.00 
Computerisation charges 0% 000 | 
Centage charges 5 % 4555410.00 
Green Building 5 % 4555410.00 
GST 12 % 10932983.00 
Total cost of Project 116618487.90 
Say Rs. 116618500.00 


३. वरील विवरणात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.११६६.१९ (रुपये अकरा कोटी सहासष्ट 
लक्ष एकोणीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


a. ईव्हीएम व व्हीव्हीपँटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदर 
गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता 
असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 

0. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मश्ीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (₹0) 
दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे बांधकाम करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र. २५१/१७/३३ 


०. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 

0. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून 
काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

8. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

f. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 

9. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

h. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. प्रस्तुत मान्यता नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१) / का-१४६१, 
दिनांक ११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००११७११४३२२४४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL NANSING ५८५५७५५५४५... 


91095१, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=328a78fb26991 ef7b9493ea647f585c65b1cf01913ae44b41ffe 


VALVI ees = = 
(अ.ना.वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


प्रति :- 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, यवतमाळ. 
Wd: - 
१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, यवतमाळ 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू,), 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र. २५१/१७/३३ 


५. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, अमरावती 

अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ 

कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, यवतमाळ 

. कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


mo (२ GS & 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


